वाचा - 
दिनांक ०८.०९.२००३. 
दिनांक २१.०२.२०२४. 
दिनांक २०.०९.२०२३. 
शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासन 


विधि व न्याय विभाग 


अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवण्यास 
मुदतवाढ देणेबाबत- जिल्हा व सत्र 
न्यायालय, अकोला दि.०१.०३.२०२४ ते 
३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी... 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी- २०२४/प्र.क्र. ५०/का.१२ 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ फेब्रुवारी, २०२४. 


१) विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-१००२/१२८९(१६२) नऊ/चार 


२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 


३) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग,पदनि- २०२२/प्र.क्र. २६/का.१२, 


४) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, अकोला यांचे 
पत्र जा.क्र./प्रशासन/१२२/२०२४, दिनांक ०९.०१.२०२४. 


संदर्भाधीन दिनांक २०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय, 


अकोला यांना त्यांच्या आस्थापनेवरील८५ अस्थायी पदांना दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या 
तक्त्यात नमूद केल्यानुसार ८५ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ | दिनांक ०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ 
दिलेली पदे पर्यंत मुदतवाढ द्यावयाची पदे 
हिंड २ ३ ४ 
| 9 | अधिक्षक २ २ 
२ | सहायक अधिक्षक षु 4 
३ | लघुलेखक नि.श्रे. १७ १७ 
४ | वरिष्ठ लिपिक i ae ० i आशा ० 
५ | कनिष्ठ लिपिक ३१ ३१ 
६ | टंकलेखक 1____ 111 1... 0 
७ | मुख्य बेलिफ ॥_ ee ae Se 
८ | बेलिफ ७ 9 
९ | वाहन चालक a ae a a 
ae | ० | नाईक Po आकाशा 
११ | १ | सफाईगार शिका Po 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी- २०२४/प्र.क्र. ५०/का.१२ 


अ.क्र पदनाम दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ | दिनांक ०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ 
दिलेली पदे पर्यंत मुदतवाढ द्यावयाची पदे 
। १२ | पहारेकरी शिडे. २ 
१३ | पुस्तक बांधणीकार 11१ | a 
१४ | शिपाई षु 4 
एकूण ८५ ८५ 
३. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 


न्यायाधिठा, “१०५ (तीन) दिवाणी न्यायाधिठा” व “१०८ फौजदारी न्यायालये” यापैकी योग्य त्या 

लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखाळील सन २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षातील 

मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 
३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ 
भाग पहिला, उपविभाग-तीन मधील अ.क. ४ चा परिच्छेद क्र. २७ (२)(क) अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय कमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र. ०८/१६/आ.पु.क्र., दिनांक २१.०२.२०२४ विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०७१५३६०२०९१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
H F M A N G | AJ | T 1 ou-LAW AND JUDICIARY 
SHETYE 


80fef4908844F3{0e39175422 1ba7b421d28c86653344150a5e3103 


0c791f4b, postalCode=400032, st=Maharasht 


2AC6D579659SAADB8, cn=HEMANGI AJIT SHETYE 
Date: 2024.03.07 15:45:03 +05'30° 


(हेमांगी sez) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
प्रबंधक (निरीक्षणे-१), मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद . 
महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- एक, महाराष्ट्र मुंबई 
महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )-एक, महाराष्ट्र मुंबई 
महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 
महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 
सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद 
९. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, अकोला 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला 
११. उप कोषागार अधिकारी, अकोला 
१२. वित्त विभाग/आ.पु.क., व्यय-५,( अर्थसंकल्प-११) मंत्रालय, मुंबई. 
१३. विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४. 
१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


tra, 
serialNumber=7328C41D6A5210C49CCE931861626D508AE4537D7BB43F9 


